अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुलांच्या शासकीय 
निवासी शाळेसाठी २०० विद्यार्थी क्षमेतेचे वसतिगृह 
ता. शिरोळ जि. कोल्हापूर येथील शासकीय 
वसतीगृह इमारतीचे बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीसीएच-२०२०/प्र.क्र.१९९/ बांधकामे 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ जानेवारी,२०२२. 


वाचा :- 


शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. बीसीएच-२००६/ 
प्र.क्र.३९५/ मावक-४, दि. ४/६/२००७ 


-0 
~~ 


शासन शुध्दीपत्र क्र. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.बीसीएच-२००६/ 
प्र.क्र.३९५/मावक-४, दि.२५.४.२००८ 


ड्‌ 


आयुक्‍त, समाजकल्याण पुणे यांचे पत्र जा. क्र. सकआ/शिक्षण/मुलांची-शानिशा/शिरोळ- 
कोल्हापूर/इमा.बांध/का-५/२०१९-२०/४६५८, दि.२०.३.२०२० रोजीचे पत्र. 


AN 
— 


प्रस्तावना :- 

अनुसूचित जाती व नवबौध्दांच्या मुला-मुलींकरीता शासकीय निवासी झाळा सुरू करण्याबाबतचा 
निर्णय विभागाच्या दि.१.६.२००६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला असून या योजनेंतर्गत पहिल्या 
टप्यात १०० निवासी शाळांची ठिकाणे दि.४.६.२००७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली 
आहेत. संदर्भ क्र. 3 येथील दि.२०.३.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये, आयुक्‍त, समाजकल्याण SYA SA, FUT 
यांचेमार्फत ता. शिरोळ जि. कोल्हापूर येथे अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुलांच्या निवासी शाळेसाठी, २०० 
विद्यार्थी क्षमतेचे वसतिगृह बांधणे या कामाच्या रू.२८६१.७५ लक्ष (अक्षरी रूपये अठ्ठावीस कोटी एकसष्ट 
लक्ष पंच्याहत्तर हजार फक्त) इतक्या रकमेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. उपरोक्त प्रस्ताव 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची तांत्रिक सहमती दर्शाविण्याकरीता सादर करण्यात आला असता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने परिगणीत केल्याप्रमाणे रू.१४,७१,३५,२२४/- (अक्षरी रूपये चौदा कोटी 
एकाहत्तर लक्ष पस्तीस हजार दोनशे चोवीस फक्त) इतक्या रकमेस अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यानुषंगाने, सदर अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


अनुसूचित जाती व नवबौध्दांच्या मुला-मुलींकरीता शासकीय निवासी झाळा सुरू करण्याबाबतचा 
निर्णय विभागाच्या दि.१.६.२००६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला असून या योजनेंतर्गत पहिल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२०/प्र.क्र.१९९/ बांधकामे 


टप्यात १०० निवासी शाळांची ठिकाणे दि.४.६.२००७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली 
आहेत. संदर्भ क्र. 3 येथील दि.२०.३.२०२० रोजीच्या पत्रान्वये, आयुक्‍त, समाजकल्याण SYA SA, FUT 
यांचेमार्फत ता. शिरोळ जि. कोल्हापूर येथे अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुलांच्या निवासी शाळेसाठी, २०० 
विद्यार्थी क्षमतेचे वसतिगृह बांधणे या कामाच्या रू.२८६१.७५ लक्ष (अक्षरी रूपये अठ्ठावीस कोटी एकसष्ट 
लक्ष पंच्याहत्तर हजार फक्त) इतक्या रकमेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. उपरोक्त प्रस्ताव 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची तांत्रिक सहमती दर्शाविण्याकरीता सादर करण्यात आला असता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने परिगणीत केल्याप्रमाणे रू.१४,७१,३५,२२४/- (अक्षरी रूपये चौदा कोटी 
एकाहत्तर लक्ष पस्तीस हजार दोनशे चोवीस फक्त) इतक्या रकमेस अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यानुषंगाने खालील अटींच्या अधीन राहून या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरू करण्यापूर्वी नमुना नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तुविशारदांकडून मंजूरी 
घेऊनच सुरू करावे 
ब) ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करून 
काम हाती घ्यावे. 
को) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/तां.क.१. 
दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 
ड) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने त्यांच्याकडे 
उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 
इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/ प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.७/७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
3) सदर अंदाजपत्रक अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,कोल्हापूर व मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,पुणे यांचे साक्षांकन आवश्‍यक आहे. तसेच विभागाच्या वतीने 
प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांचे साक्षांकन आवश्‍यक आहे. 
उ)नियोजित जागा विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र WI करून सदर कामाच्या निविदा 
सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 
२. सदर अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुलांच्या निवासी शाळेसाठी, २०० विद्यार्थी क्षमतेचे वसतिगृह 
बांधकामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून, विहित 
नियमानुसार अटी व शर्ती निश्चित करून ई-निविदा प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर यांनी तात्काळ करावी. ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, 
ई-निविदा प्रक्रियेची सर्व कागदपत्रे सामाजिक न्याय विभागाकडे (उपभोक्ता विभाग) दायित्व मंजूरीसाठी 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२०/प्र.क्र.१९९/ बांधकामे 


पाठविण्यात यावे. सामाजिक न्याय विभागाची अंतिम मान्यता झाल्यानंतरच बांधकामाबाबतची पुढील 
कार्यवाही करण्यात यावी. 

३. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने छाननीअंती Recapitulation Sheet WAM प्रस्तावित करण्यात 
आलेल्या रू.१४,७१,३५,२२४/- (अक्षरी रूपये चौदा कोटी एकाहत्तर लक्ष पस्तीस हजार दोनशे चोवीस 
फक्त) इतकी रक्‍कम परिगणीत करण्यात आळी असून Recapitulation Sheet पुढीलप्रमाणे आहे. 


Name of the Department : SOCIAL JUSTICE DEPTT. 
Name of Work : Construction of Student Hostel Building (Capacity 200) for social justice Dept. Shirol, 
Dist-Kolhapur 
RECAPITULATION SHEET 
Sr. Particulars of Items Norms Cost Rs. 
No. (Unit Rate Rs. per 
Sqmt./Meter/LumpSum | Component Total 
etc.) 
(A) | ESSENTIAL ITEMS (Components) 
1 (a)Building Proper (Build up 8,20,11,790 
area-sq.m) 
Ground + 03 Floor 3565.73 Sq.M 23,000 
Total B.U.A. = 3565.73 sub Total 8,20,11,790 
(a) 
(b) Fuel Gas Pipeline 0 
(c ) Bio Digester 0 
(d)Rain/Roof Water Harvesting 5,00,000 
(e ) Solar Roof Top (MoU to be 10,00,000 
executed) 
(f) Ramp For Handicaps 2,00,000 
(g) Furniture 3565.73 x 70% Rs.5000/- per sq.m 1,24,80,055 
Sens Sub Total (b+c+d+e+f+g) 1,41,80,055 
2 Water Supply and Sanitation 5% - of (a) sub Total 41,00,590 
(2) 
3 Electrification 
Internal 5% of (a) 41,00,590 
External 6% of (a) 49,20,707 
Fire Fighting Arrangements etc. 20,00,000 
sub Total 1,10,21,297 
(3) 
Sub Total (A) 11,13,13,731 
4 Miscellaneous Items 
(4)Compound Wall and Gate 400 8000 32,00,000 
(Rmt) 
(ii)Internal Roads (Rmt) 300 5000 15,00,000 
(iii) Development of LS 1,00,000 
Ground,Horticulture 
(iv)Parking LS 2,00,000 
(v)Rataining Wall Pa Or 
(vi)Land Scaping LS 2,00,000 
(vii) Soil Investigations and Detail LS 2,00,000 
Land Survey 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२०/प्र.क्र.१९९/ बांधकामे 


(viii) CC Drains and C/D Works | iT 
sub Total 54,00,000 
(B) 
Sub Total (A) = 11,67,13,731 
(1)+(2)+(3)+(B) 
(C) | OPTIONAL ITEMS 
(1)Underground Water Tank for 2,00,000 
R/W Harvesting (Cu.M) 
(2)Water Main Storage and pump 3,00,000 
house,bore well etc. 
(3)Air Conditioning | 
(4)Lifts | 
(5) External Toilets | 
(6)AB Room, Area lighting. 5,00,000 
Pumps ,Generator 
(7)\CCTV 2,00,000 
(8)Gardening/Plantation of Trees | 
subtotal (C) 12,00,000 
PROJECT COST(P) = (A) + (B) +(C) 11,79,13,731 
(D) | PROVISIONS 
(i) Contingencies 4% for (a) 32,80,472 
(ii) GST 12% on (P) 1,41,49,648 
(iii) Price Escalation 10% on (P) 1,17,91,373 
Sub Total (D) 2,92,21,493 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D) 14,71,35,224 
Say Rs. Lakhs 1471.35 


PLINTH AREA RATES 
FOR 
(i) Bldg Proper Cost जद 23,000 | /Sqm 
Rs 
(ii) Elect. Work ‘= 3091 /Sqm 
Rs 
(iii) Water Supply = 1,150 /Sqm 
Rs 
(iv) For (1) + (ii) + (iii) = 27,241 | /Sqm 
Rs 
(v) Total Project Cost = TPC + Area (as | “= Rs 41264 /- Sqm 
per "a") 
* No expenditure of Govt. involved as will be installed by entrepreneur and reduced energy bills will be paid 
by user departments to the entrepreneur as repayment for the expenditure incurred on the installation. 


8. यावर होणारा खर्च मागणी क्र.एन-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुख्य लेखाशीर्ष ४२२५- 
अनुसूचित जातीच्या व नवबौध्दांच्या मुलामुलळींकरीता शासकीय निवासी शाळा बाधंणे (अ.जा.उ.यो.) 
(कार्यक्रम) ५३, मोठी बांधकामे लेखाशिर्ष ४२२५ ०५०५ या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घाळून तो सन 
२०२१-२२ या वित्तीय वर्षात करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. सदर 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीएच-२०२०/प्र.क्र.१९९/ बांधकामे 


प्रकरणी आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक तथा आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय, दि.९/१०/२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये गठित समितीस प्राप्त अधिकार 
तसेच वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनु.क्र.१ महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परि.क्र.१३४ खाली प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकार व सार्वजनिक बांधकाम विभाग अनौसं-७०/२०२१/इमा-२,दि.७.६.२०२१ अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
द. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२०११२१७०९३३९९२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Anil Kondaji 


Digitally signed by Anil Kondaji Ahire 
DN: लव, o=Government Of Maharashtr 


Social Justice And Special 


a, 
38d 343a47356798e6cIcf2 


Ahire या 
(अनिल कों.आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे. 
२) उपसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारती-२), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे. 


०८ 


) 

) 

) 

) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर 
५) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर 
) 

) 

) 

) 


o~ 


महालेखापाल महाराष्ट्र 9/2 (लेखापरीक्षा/लेखाअनुज्ञेयता ), मुंबई/नागपूर. 
प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग, पुणे 

सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण,कोल्हापूर 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/कोल्हापूर 

१०) निवडनस्ती (बांधकामे) 


£33) 


S 


(३ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


